सन 2020-29 या आर्थिक वर्षाकरिता ठेव संलग्न 
विमा योजनेतंर्गत निधी वितरीत करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मबाआ-२०२१/प्र.क्र.२४/का-७अ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: १९ मार्च, २०२१. 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि. १६.०४.२०२० 
२) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि. ०४.०५.२०२० 


शासन निर्णय:- 

महिला व बाल विभागातील क्षेत्रिय आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचारी यांना ठेव संलग्न विमा 
योजना शासकीय भविष्य निर्वाह निधी अंतर्गत सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात विद्यमान तरतुदीपैकी 
खालील विवरणपत्रातीळ रकाना क्र.१ मधील लेखाशिर्ष/उदिष्ठांकरिता रकाना क्र.४ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
एकूण रु.६०.०० हजार इतका निधी या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये हजारात) 
लेखाशिर्ष/उदिष्ठ विद्यमान । वितरीत निधी । प्रस्तावित वितरण 
तरतूद 
सन २०२०-२१ 
1 प | २ 3 8 

2234, सामाजिक सुरक्षा कल्याण 
६०-इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम|  १८०.०० i ६०.०० 
१०४-ठेव संगल्न विमा योजना- शासकीय 
भविष्य निर्वाह निधी 
(००) 
(00)(09) ठेव संलग्न विमा योजना (अनिवायी) 
२२३५ २२५२ 
५०, इतर खर्च 


२. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
राहतील त्यांच्याकडे हा निधी सुपूर्द करण्यात येत आहे. त्यानुसार आयुक्‍त, महिला व बाल विकास 
आयुक्तालय, पुणे यांनी वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक -१ येथील दि.१६.४.२०२० च्या परिपत्रकातील 
नमूद केलेल्या तपासणी सूचीतील बाबींची तसेच या संदर्भातील नियोजन विभाग व वित्त विभागाने निर्गमित 
केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, प्रचलित निकष, वित्तीय अधिकाराचे प्रत्यायोजन यांचे काटेकोर पालन करावे. 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्र.७२/२०२१/व्यय-६ दि.१६.३.२०२१ नुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२१/प्र.क्र.२४/का-७अ 


छ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२१०३१९१७२२०८३६३० असा आहे. 
सदरचा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
RAVINDRA Fear sansa macrserastesssenst 


494c85, postalCode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBA, 
seriaINumber=4d2dc3dbd5c0f35a66a84c93b4cead367c64cc2bc9d7391e9a053 


SITARAM ११५०१७ 8 
(र.सि RTS) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: माहितीसाठी व उचित कार्यवाहीस्तव 
१) आयुकत, महिला व बाल विकास आयुक्‍्तालय,पुणे 
Yad, act बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 
महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर 
सर्व विभागीय उपायुक्त, महिला व बाळ विकास (आयुक्तालय, पुणे यांचेमार्फत) 
सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (आयुक्तालय, पुणे यांचेमार्फत) 
सर्व महिला व बाल विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद (आयुक्तालय, पुणे यांचेमार्फत) 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई शहर/मुंबई उपनगर (आयुक्तालय, पुणे यांचेमार्फत) 
८) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (आयुक्तालय, पुणे यांचेमार्फत) 
९) सर्व तालुका कोषागार अधिकारी (आयुक्तालय, पुणे यांचेमार्फत) 
१० कार्यासन (व्यय-६/अर्थसंकल्प-७ वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११) कक्ष अधिकारी (का-४) /क.अ.(का-१), महिला व बाल विकास विभाग 
१२) निवडनस्ती कार्या-9अ 


AD 


LX 
weeoevrvrei Se TS DS 


9 


So vw 


पृष्ठ २ पैकी २ 


